महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळामार्फत 
(महाहौसिंग) राबविण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी 
महाराष्ट्र निवारा निधीतून निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: महाहौसिंग/२०२३/प्र.क्र.१४६/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४ 


Fel] 


वाचा :- 
शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र. महाहौसिंग/२०२३/प्र.क्र.१४६/गृनिधो-२, दिनांक of 08.2028, 


। 


वाचा येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ५ मधील शेवटच्या दोन ओळीत “महाराष्ट्र निवारा निधीत 
प्राथम्याने जमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची (महाहौसिंग) व म्हाडा 
प्राधिकरणाची राहील.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी , “महाराष्ट्र निवारा निधीत प्राथम्याने जमा 
करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची (महाहौसिंग) राहील.” असे वाचावे. 

सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले आहे. त्याचा संकेताक २०२४१००११२५३३८९७०९ असा आहे. सदर शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJU GULABRAO 
AMBADEKAR 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
५) व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाहौसिंग, ३ रा मजला, साखर भवन, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) २/१ 
मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संबंधित कोषागार अधिकारी. 
व्यवस्थापक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई-३२ 
१०) निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


